नवी मुंबई परिसरात अवैध पद्धतीने मासेविक्री 
करणाऱ्या परप्रांतीयांना प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण -१०२२/प्र.क्र. १६२/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - १) समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. २३ ऑगस्ट, २०२२ 
2) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळयाचे पत्र क्र. १८५६६/म.वि.स./ई-१, दि. ३०.०८.२०२२ 


प्रस्तावना - 

सन २०२२ च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनात मा. श्री रमेशदादा पाटील व इतर विपस यांनी 
विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्र. १३७७३ - “नवी मुंबईत परप्रांतीयांकडून परवाना नसतानाही 
मच्छिविक्री होत असल्याबाबत” उपस्थित केला आहे. सदर तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मा. मंत्री 
महोदयांनी सभागृहामध्ये या संदर्भात आयुक्‍त व सर्व संबंधित सन्माननीय सदस्यांची समिती स्थापन 
करण्यात येईल, असे निवेदन दिले आहे. त्यानुषंगाने मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या मान्यतेने वाचा- १ 
येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण १२ सदस्यांची समिती 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने वाचा-२ 
येथील पत्रान्वये सदर समितीकरिता एकूण १३ विधानपरिषद सदस्यांची नावे पाठविलेली आहे. 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने पाठविलेल्या एकूण १३ विधानपरिषद सदस्यांपैकी १० 
विधानपरिषद सदस्यांच्या नावांचा समावेश वाचा - १ येथील शासन निर्णयामध्ये यापुर्वीच केलेला 
असल्यामुळे उर्वरीत ३ सदस्यांची नावे समितीमध्ये समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन पुरकपत्र : 

नवी मुंबई परिसरात अवैध पद्धतीने मासेविक्री करणाऱ्या परप्रांतीयांना प्रतिबंध घालण्यासंदर्भात 
वाचा - १ येथील शासन निर्णयान्वये गठित समितीमध्ये खालील ३ विधानपरिषद सदस्यांचा Paez 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण- १०२२/प्र.क्र. १६२/पदुम-१४ 


अ.क्र सदस्याचे नाव पदनाम 
१ श्री. महादेव जानकर, विपस. सदस्य 
अँड. अनिल परब, विपस. सदस्य 

श्री जयंत पाटील, विपस. सदस्य 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१९१६५३००२९०१ असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shi Jagannath Shi 
DN: c=IN, ० itle=: 


Shrinivas 


2, postalCo 


{f9920fda8c1 dofsf135a08db96d9d516 


Jagannath Shastri न्या ——— 


2022.09.19 16:55:26 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
५. प्रधान सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (नगरविकास), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. 
९. मा. श्री. रमेशदादा पाटील, विपस. 
१०.मा. श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे, विपस. 
११.मा. श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर, विपस 
१२.मा. श्री. नागोराव गाणार, विपस. 
१३.मा. श्री. प्रवीण दटके, विपस. 
१४.मा. अँड. निरंजन डावखरे, विपस 
१५.मा. श्री. प्रवीण दरेकर, विपस 
१६.मा. श्री. महादेव जानकर, विपस. 
१७.मा. डॉ. परिणय फुके, विपस 
१८. मा. अँड. अनिल परब, विपस. 
१९.मा. श्री. अशोक ऊर्फ भाई जगताप, विपस. 
२०.मा. श्री. शशिकांत शिंदे, विपस. 
२१.मा. श्री जयंत पाटील, विपस. 
२२.सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


